हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०२ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ जानेवारी,२०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/२७९८, दि.०९/०८/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी सदर रस्ते दर्जोत्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याची आवश्‍यकता तसेच जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेता 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचा ठराव विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यातील खालील रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत करावयाची दर्जोन्नती 
क्र एकूण लांबी (कि.मी. नंतरचा क्रमांक 
a . । राज्यमार्ग २५६ पासून ०/०० ते ४/५०० | ४.५०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२७ 
कुरूंदा ते कानोसा रस्ता. 
२. | ग्रामा २० पासून Heal ते । ०/०० ते ३/३०० | ३.३००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२८ 
डोणवाडा रस्ता. 
३. रा.मा. २५६ पासून कुरूंदा | ०/०० ते ५/३०० | 4.300 कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१२९ 
ते सोमठाणा रस्ता. 
एकूण १३.१०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०२ /नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 93.900 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१९६६.६०० :-१३.१००) 
म्हणजेच १९७९.७०० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२११६३६५५९४१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
[| a S h a n t DN: च, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
* rs 2.5.4.20=2b1 bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c 
V | n a y a k I a 0 Pp a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2021.01.21 16:40:56 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

४ जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हिंगोली. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० रेखाचित्र शाखा 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


